सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी 
महाराष्ट्र राज्य हज समितीस निधी 
वितरित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२२/प्र.क्र.६८/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १० फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ:- १. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक :-अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४ एप्रिळ, २०२२ 
२. महाराष्ट्र राज्य हज समितीचे क्र.बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.२/एस एच सी/ 
बी-२१०, दिनांक १७.१०. २०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या कार्यालयासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
“मागणी क्र. झेड ई-१, ए, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (०२) समाज कल्याण, २०० 
इतर कार्यक्रम, (०१) (१८) यात्रेकरुंचा खर्च २२३५ ए २६७, योजनेतर दत्तमत, ३१- सहायक 
अनुदान (वेतनेतर)” या उद्दिष्टासाठी रु.१,७४,७३,०००/- इतकी तरतूद करण्यात आली 
आहे. वित्त विभागाने सदर प्रयोजनार्थ मंजूर रु.१,७४,७३,०००/- निधीच्या ६७ टक्के म्हणजेच 
रु. १,१६,३५,०००/- इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेला आहे.यामधून 
आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्य हज समितीला माहे एप्रिल २०२२ ते ऑगस्ट, २०२२ 
कालावधीसाठी सदर प्रयोजनासाठी एकूण रु. २८,५७,८०४/- इतका निधी वितरीत करण्यात 
आला आहे. महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई या कार्यालयाने त्यांच्या संदर्भ क्र. २ च्या 
पत्रान्वये माहे सप्टेंबर,२०२२ ते मार्च,२०२३ या कालावधीतील विविध बाबींसाठी 
रु. १,००,८९,६००/- इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केळी आहे. सदर 
मागणीनुसार वित्त विभागाकडून उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत निधी वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन |नणंय निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य हज समितीस सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात खालील तक्त्यात 
नमूद केल्यानुसार विविध बाबींवरील खर्चाकरिता रु. ८७,७७,०००/-(अक्षरी रुपये सत्त्याऐंशी 
लक्ष सत्त्याहत्तर हजार फक्‍त) इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२२/प्र.क्र.६८/का-५ 


अ.क्र. बाब रक्‍कम 


१ | महाराष्ट्र राज्य ह्ज समिती मुंबई कार्यालय भाडे - सप्टेबर २०२२ | रु. ५,२८,०००/- 
ते डिसेंबर २०२२. (रु. १,३२,०००/- प्रति माह x 8 महिने) 


२ | महाराष्ट्र राज्य हज समिती मुंबई कार्यालय वीज देयक - सप्टेबर रु. ६१,०००/- 
२०२२ ते डिसेंबर २०२२. 

३ | नागपूर हज हाऊसच्या सुरक्षा व स्वच्छतासाठी खर्च - सप्टेबर रु. ६,९१,०००/- 
२०२२ ते डिसेंबर २०२२. 


(रु. १,७२,७५०/- प्रति माह xv महिने) 
४ | नागपूर हज हाऊस इलेक्ट्रीक बिल - सप्टेंबर २०२२ ते डिसेंबर रु. १,४०,०००/- 


२०२२. 
५ | नागपूर हज हाऊस पाणी देयक - सप्टेंबर २०२२ ते डिसेबर रु. ८०,०००/- 
२०२२. 
६ | महाराष्ट्र राज्य हज समिती मुंबई आणि नागपूर कार्यालय दुरध्वनी रु. ४०,०००/- 


खर्च - सप्टेंबर २०२२ ते डिसेंबर २०२२. 


७ | हज २०२२ करिता खादिमुल हुज्जाजच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या खर्चाची | रु. ६८,६६,१००/- 
प्रतिपुर्ती केंद्रिय हज समितीस करणे 


८ | महाराष्ट्र राज्य हज समिती मुंबई व नागपूर कार्यालय देनांदिन व रु. ३,७०,९००/- 
हज २०२३ साठी खर्च - सप्टेंबर २०२२ ते मार्च २०२३. 


एकूण रु.८७,७७,०००/- 


२. महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या 
मर्यादेत आपला खर्च करण्याची आव्यक ती दक्षता घ्यावी. 


३. सदर निधी यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सादर करावयाच्या अटीच्या अधीन राहून कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज 
समिती, मुंबई यांच्याकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. याकरिता ते “नियंत्रक अधिकारी” आणि त्यांनी 
प्राधिकृत केलेले दुय्यम अधिकारी “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. 


४. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र. झेड ई-१, ए, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (०२) 
समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, (०१) (१८) यात्रेकरुंचा खर्च २२३५ ए २६७, योजनेतर दत्तमत, 
३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या उद्दिष्टाखाळी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर 
असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२२/प्र.क्र.६८/का-५ 


५. केलेल्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत शासनास आणि 
महाळेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची आणि महालेखापालांच्या लेख्याशी खर्चाचा ताळमेळ 
घालण्याची जबाबदारी कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांची राहील. 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने औपचारिक संदर्भ क्र.३४४/२६२२/व्यय-१, 
दि.१६.०१.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुलक्षून व शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः- 
अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ अंतर्गत प्रशासकीय विभागांना प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२१०१२१०२७६०१४ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


PARVEEN JAVED 
JUGARI 


(परवीन जुगारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 


२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

३. अवर सचिव (व्यय-१/अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अवर सचिव (का-५/का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, रुम.क्र.६ व ७, तळमजला, साबू 
सिद्दिकी,मुसाफिरखाना, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 

६. निवडनस्ती (का-५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


